RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


11111 


AL 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ८ , अंक ३ ९ ] ] 


सोमवार , मे ९ , २०२२ / वैशाख १ ९ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठ १ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ८३ 


- 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 
मंत्रालय , मुंबई -४०० ०३२ , दिनांक ९ मे , २०२२ . 


अधिसूचना 


संदर्भ . - शासन अधिसूचना क्र . एफडीएस -२०२२ / प्र.क्र .०६ / २२ / औषधे -१ , दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ 


- 


. 


औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा , १ ९ ४० . 

क्रमांक एफडीएस -२०२२ / प्र.क्र .०६ / २२ / औषधे - १. - अन्न व औषध प्रशासनातील सहायक आयुक्त ( औषधे ) व औषध 
निरीक्षक संवर्गांचे कार्यक्षेत्र निश्चितीबाबतची अधिसूचना संदर्भाधीन दि . २ ९ एप्रिल २०२२ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये राजपत्रात प्रसिद्ध 
करण्यात आलेली आहे . सदरहू अधिसूचना दि .१० मे २०२२ पासून अंमलात येईल असे उक्त अधिसूचनेमध्ये नमूद करण्यात आले होते . 

तथापि , आता उक्त संदर्भाधीन दि . २ ९ एप्रिल २०२२ रोजीची अधिसूचना ही दि . १० मे २०२२ याऐवजी दि . २० मे २०२२ पासून 
अंमलात येईल , अशी सुधारणा या अधिसूचनेन्वये करण्यात येत आहे . 


• 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्रकाश सुरवसे , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - अ - ८३-१ 


( १ ) 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


